सेवा जेष्ठता सूचीमधील सेवानिवृत्तीच्या 
दिनांकात बदल करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- मावज २०२०/६५/प्र.क्र.१४/३४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक -०५ फेब्रुवारी, २०२० 
वाचा :-१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : मावज २०१४/प्र.क्र.१५६/३४-अ, 
दि.२५.५.२०१५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : मावज २०१६/२९१-२९२/ 
प्र.क्र.9८/३४-अ, दि.२१.९.२०१६ 
3) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : मावज २०१६/प्र.क्र.9८/३४-अ, 
दि.२८.११.२०१६ 

शासन शुध्दीपत्रक :- 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातीळ वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा 
माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक / जनसंपर्क अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
दि.१.१.२०१५ व दि.१.१.२०१६ च्या तात्पुरत्या जेष्ठतासूच्या दि.२१ सप्टेंबर,२०१६ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आल्या होत्या. या ज्येष्ठता सूचीमध्ये काही चुका / त्रुटी व आक्षेप राहिल्या असतील 
तर त्या निर्दशनास आणून देण्याबाबत सूचीत करण्यात आले होते. तथापि, त्यावर कोणतेही आक्षेप 
नोंदविण्यात आले नाही. त्यामुळे सदर जेष्ठता यादी अंतिम करुन ती दि.२८ नोव्हेंबर२०१६ च्या 
परिपत्रकान्वये निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. 

उपरोक्त दोन्ही यादयामध्ये श्री. HL खंडू बावस्कर यांचा जन्मदिनांक १/१/१९६२ असा नमूद 
करण्यात आला असून सेवा निवृत्तीचा दि.३१.१२.२०२० नमूद करण्यात आला आहे. शासकीय 
कर्मचाऱ्यांचे वय ५८ असल्यामुळे दि.३१.१२.२०१९ रोजी त्यांच्या वयाची ५८ वर्ष पूर्ण होत असल्यामुळे 
सदर सेवानिवृत्तीचा दि.३१.१२.२०१९ असा वाचण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२००२०५१४३५३७८७०७ असा आहे. हा Sear 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
Ramkisan 

Narayanrao Musale 

(रा. ना. मुसळे) 


अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=G of Mi 


प्रति, 

मा. सचिव (मावज), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 

महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
संचालक (माहिती / प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवड नस्ती 


Cc A A OO 


